महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे दाखल 
केलेली व बराच काळ प्रलंबित असलेली 
प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या नागपूर 
खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. : मविन्या १०२०/प्र.क्र.६१/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि.१२ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक मविन्या-१०१७/प्र.क्र.४३/वि.प्र.-४, दि.१६/१०/२०१७. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक मविन्या-१०२०/प्र.क्र.६१/वि.प्र.--४,दि.१६/०६/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुंबई विक्रीकर कायदा व मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर 


प्रलंबित असलेली व नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होऊन महसूल उत्पन्न 
वाढीसाठी राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपातील तीन नवीन खंडपीठे (मुंबई, पुणे व नागपूर) ज्या दिनांकास 
सुरु होतील तेथून पुढे दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यास संदर्भाधीन दि.१६ 
ऑक्टोंबर,२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. यामधील नागपूर खंडपीठ येथे 
न्यायिक सदस्या श्रीमती अंजना GSA सावंत यांची दि.१६/०४/२०१८ रोजी नियुक्‍ती झाल्याने सदर 
दिनांकास नागपूर खंडपीठ कार्यान्वित झाले असून संदर्भाधीन क्र.१ शासन निर्णयानुसार नागपूर 
खंडपीठाची मुदत दि.१५/०४/२०२० रोजी संपुष्टात आल्याने त्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये 
दि.१६ एप्रिल, २०२० पासून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत नागपूर 
खंडपीठात प्रलंबित अपील प्रकरणांची संख्या ६७६ इतकी आहे. सदर प्रलंबित प्रकरणाची संख्या तसेच 
दरमहा दाखल होत असळेली अपील प्रकरणे विचारात घेऊन, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या 
नागपूर खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, नागपूर येथील प्रलंबित अपील प्रकरणांचा जलद निपटारा 
होण्यासाठी तसेच कुंठीत कराची वसूली होऊन राज्याच्या महसूली उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी 
न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठास, या आदेशाद्वारे दि.१६ एप्रिल, २०२१ पासून पुढील १ वर्षासाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०२०/प्र.क्र.६१/वि.प्र.४ 


२. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१, २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादी वरील कर 
(०२) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (०२) (०१) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (अनिवार्य) (२०४० 
००६२)” या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१३३३१३२००५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Latika Vivek Patil 
DN:c G nt of Mahi 


arashtra, ou=Finance Department, 
« क Fy postal 
2.5.4.20= 
Latika Vivek Patil : 
serialNut 


INumber=f2e420294905bf4b07c5ff20f3668b9bbe325263c7 1 1e71¢ 
8bec3df7ba0d8a19, cn=Latika Vivek Patil 
Date: 2021.03.15 13:38:10 +05'30' 


‘=Maharashtra, 
2b0c2302bfbfa5229e6a2bbc1d7ad665186f2cdbO 


(लतिका वि. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र-१,२,३, 
निवडनस्ती- विक्रीकर प्रशासन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


